सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
राज्यातील मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे 
संगणकीकरण या अंतर्गत येरवडा मध्यवर्ती 
कारागृहातील उर्वरीत भाग तसेच तळोजा, 
नाशिक व नागपूर येथील मध्यवर्ती 
कारागृहाच्या संगणकीकरणाच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: २१ मार्च, २०१४. 


वाचा 

१) शासन निर्णय क्रमांकः अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे जा. क्र. इप्र/संगणकीकरण/कक्ष(६)/३६९९/पुणे-१, दिनांक ६.५.२०१३ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे जा. क्र. इप्र /संगणकीकरण/कक्ष(६)/४५४२/पुणे-१, दिनांक ५.६.२०१३ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र. ८५/ २०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५/४/२०१३ 

8) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ०४/०७/२०१३ 

५) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक यांचे पत्र क्रमांकः इप्र/संगणकीकरण/ 
१५३७/कक्ष-६, दिनांक ०५/०२/२०१४. 


शुध्दिपत्रक 
उपरोक्त अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ४ जुले, २०१३ मधील परिच्छेद- 
२ मधील, “.......तसेच LAN आणि Hardware ची उपकरणे जेथे उपलब्ध असतील तेथे NISC! ने 


ठरविलेल्या दरसूचीप्रमाणे खरेदी करण्यात यावी.” ऐवजी “......तसेच LAN आणि Hardware ची 
उपकरणे जेथे उपलब्ध असतील तेथे NICSI व DGS8D ने ठरविलेल्या दरकरार/दरसूचीप्रमाणे खरेदी 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


करण्यात यावी. शासकीय दरकरार उपलब्ध असलेली उपकरणे शासकीय दरकरारानुसार खरेदी 
करण्यात यावीत.” असे वाचावे. 

२. उपरोक्त अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ४ जुले, २०१३ मधील 
१) येरवडा मध्यवर्ती कारागृहासाठी २) तळोजा, नाशिक व नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहासाठी व 


गोषवारा यांचा तक्‍ता खालीलप्रमाणे वाचावा:- 
१) येरवडा मध्यवर्ती कारागृहासाठी 


अ.क्र खरेदी करण्यात येणाऱ्या नग प्रती नग रक्‍कम रक्‍कम रुपये 
वस्तुचे नांव 
a गोवा इलेक्ट्रानिक्स ५ ४१,८१२/- २,०९,०६०/- 
इंजिनिअर फीज (उर्वरित) 

२. | लॅन (फायर वॉल) Pa 92,00,000/- 92,00,000/- 

३. । फिंगर प्रिंट स्कॅनर 9 ५,६५०/- ३९,५५०/- 

४. | ऑन लाईन युपीएस १ (५ Healy) ८९,९६२/- ८९,९६२/- 
एकूण रुपये -१५,३८,५७२/- 


२) तळोजा, नाशिक व नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहासाठी 


अ.क्र । खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तुचे नग प्रती नग रक्‍कम | रक्कम रुपये 
नांव प्रती कारागृह 

१. | लॅन (फायर वॉल) 1__१___|_१८,२२,९२२/-|  १८,२२,९२२/- 
२. | संगणक आय ५ ४० 4o,400/- | २०,२०,०००/- 
३. | किओस १ १,२५,४२५/- १,२५,४२५/- 
४. । प्रिंटर १० ५,२५०/- ५२,५००/- 
५. | ऑन लाईन युपीएस १ (५ Hel ८९,९६२/- ८९,९६२/- 
६. । स्कॅनर २ २१,५००/- ४३,०००/- 

एका कारागृहाकरीता आवश्‍यक रक्‍कम रुपये ४१,५३,८०९/- 

तीन कारागृहाकरीता लागणारी रक्‍कम रुपये १,२४,६१,४२७/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


गोषवारा 
अ.क्र. खरेदी करण्यात येणाऱ्या कारागृहाचे नाव रक्‍कम रुपये 
।१___ येरवडा मध्यवर्ती कारागृहासाठी १५,३८,५७२/- 
२ तळोजा, नाशिक व नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहासाठी १,२४,६१,४२७/- 
एकूण १,३९,९९,९९९/ 


3. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३२११०३६१९४५२९ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra 


. woe 
R avi N d fa 11. anise Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
॥ GOVERNMENT OF 


| S hwar G || manarasutra, ou = HOME 


Date: 2014.03.24 15:19:43 +05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

अधीक्षक, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई, 

अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर, 

अधीक्षक, नाशिक मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
© जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
« जिल्हा कोषागार अधिकारी, अलिबाग, 
« जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
© जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
«७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग,मंत्रालय,जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर नं.१, 99 वा 
मजला कफ परेड, मुंबई -४०० ००५, 
«७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


